पर्यटन धोरणांतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना अनुज्ञेय 
वित्तीय प्रोत्साहनांच्या सवलतीपोटी वस्तू व सेवा 
करातील राज्याच्या हिऱ्याच्या रकमेइतकी रक्‍कम 
सन २०२०-२१ मध्ये परतावा म्हणून वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१ 


संदर्भ: १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. एमटीसी- ०३९९ 

/प्र.क्र.१४२/पर्यटन, दिनांक ८/०७/१९९९. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. एमटीसी- २००५ 
/प्र.क्र.१७२/पर्यटन, दिनांक १६/१२/२००६. 

३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस- 
२०१५/११/प्र.क्र.१०२१/पर्यटन, दिनांक ०४/०५/२०१६. 

४) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीसी- २०१७/ ९/ 
प्र.क्र.१०४/पर्यटन, दिनांक ०४/०३/२०२०. 

५) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीसी २०१७/ ९/ 
प्र.क्र.१०४/पर्यटन, दिनांक २३/१२/२०२०. 

६) पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र. प.सं./प.धो./१९९९-२००६/ SGST/ २०२०/ 
२०२४, दिनांक २५/०३/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

वस्तू व सेवा कर अधिनियमानुसार करांमध्ये सूट देण्याचे प्रावधान नसल्याने पर्यटन धोरण - 
१९९९, पर्यटन धोरण - २००६ व पर्यटन धोरण-२०१६ अंतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना अनुज्ञेय 
करण्यात आलेल्या विक्रीकर , ऐषाराम कर, करमणूक कर, मुल्यवर्धित कर इत्यादी करांमधून सूट 
देण्याच्या सवळतीपोटी संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय, दिनांक ४/३/२०२० अन्वये 
स्वतंत्ररित्या अनुज्ञेय करण्याचा परतावा हा सवलत रकमेच्या कमाल मर्यादेपर्यंत किंवा प्रोत्साहन 
सवलतींच्या मूळ अनुज्ञेय कालावधीपर्यंत यापैकी ज्याची पूर्तता आधी होईल तोपर्यंत अनुज्ञेय 
करण्यात आला आहे. 
२. पर्यटन धोरणांतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना अनुज्ञेय वित्तीय प्रोत्साहनांच्या सवलतीपोटी 
वस्तू व सेवा करामधील राज्याच्या हिऱ्याच्या रकमेइतकी रक्‍कम परतावा म्हणून अनुज्ञेय 
करण्यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये -प्रसिध्दी> (३४५२ १९३१) या लेखाशिर्षाखाली 
अर्थसंकल्पीत असलेल्या रुपये २१०००.०० लक्ष तरतुदीमधून २५% म्हणजेच रुपये ५२५०.०० लक्ष 
तरतूदीपैकी रुपये ५२,१०,९१,०५६/- एवढी रक्‍कम संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक २३/१२/२०२० 
च्या शासन निर्णयान्वये एकूण १८ पात्र पर्यटन घटकांनी भरणा केलेल्या वस्तू व सेवा कर 
परताव्यासाठी वितरीत करण्यात आली आहे. पर्यटन धोरण-१९९९ व पर्यटन धोरण -२००६ अंतर्गत 
यापूर्वी जीएसटी परतावा वितरीत केलेल्या १८ पर्यटन घटक व १ नवीन पर्यटन घटक अज्ञा एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 


१९ पात्र पर्यटन घटकांनी भरणा केलेल्या वस्तू व सेवा कर परताव्यासाठी पर्यटन संचालनालयाने 


संदर्भ क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये एकूण रुपये १८,४०,४९,७२४/- ची मागणी केली आहे. 


शासन निर्णय : 
पर्यटन संचालनालयाने संदर्भ क्रमांक ६ येथील दिनांक २५/०३/२०२१ च्या पत्रान्वये सादर 


केलेल्या प्रस्तावानुसार पर्यटन धोरण-१९९९ व पर्यटन धोरण -२००६ अंतर्गत खालील तक्त्यामध्ये 
नमूद एकूण १९ पात्र पर्यटन घटकांनी भरणा केलेल्या वस्तू व सेवा कर परताव्यापोटी सदर पर्यटन 
घटकांना सन २०२०-२१ या वर्षासाठी स्तंभ क्रमांक ९ येथे नमूद केलेली एकूण रुपये 
२४, ६७,३०,५१३/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी सदुसष्ट लक्ष तीस हजार पाचशे तेरा फक्त) एवढी 


रक्कम वित्तीय प्रोत्साहनांच्या सवलीतीपोटी वस्तू व सेवा करातील राज्याच्या हिऱ्याच्या रकमेइतकी 
रक्‍कम परतावा म्हणून वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रक्‍कम - रुपयात) 


Inn) 


ay यापूवी शासन 
निर्णय 
दि.२३/१२/२ 
नोंद या आदेशान्वये 
द पर्यटन जी. एस.टी. नोंदणी एकूण ०२० अन्वये जीएसटी 
अ.क्र नांचे sae एकूण मागणी वितरीत जीएसटी 
प्रकल्पाचे नाव क्रमांक २०१७-१८ २०१८-१९ २०१९-२० वितरीत aaa 
परतावा 
केलेला 
जीएसटी 
परतावा 
na 2 3 Se aa दु ६ [| ८ ९ 
गि M/s.Rajan 
Rakesh & RWAAAFRC838P9ZM 
२२९००० ३५७००० १४६००० ७३२००० ४७५८०० १४६४०० 
Bros (The 
Miradoor) 
र Automatic 
Hotels & RWAACCAER EEL १2८ 
३६९२१८३ ४२०८०६३ ३१२२७२१ ११०२२९६७ ७१६४९२९ २२०४५९२ 
Restaurants 
(I) Ltd 
3 Heath View 
i QWAAACH 206 FH IZW 
Holiday ९२३२९०५ १५०८५५५० १५४१३६१० ३९७३२०६५ २५८२५८४२ १३९०६२२३ 
Resorts Ltd 
8 Sanjay 
Gupta (Hotel WABMPGV~&VQ9ZL 
2094000 २७०६००० १९४२००० ६६६३००० ४३३०९५० १३३२६०० 
Nagpur 
Ashok) 
षु Sanjay 
Gupta (Hotel 
agpur QWUABMPGI9Z &9Q9ZL 
५८४००० ७९७००० ६०३००० १९८४००० १२८९६०० ३९६८०० 
Ashok) 
Expansion 
Unit 
& Della 
Adventure & 
Resort Pvt QWAADCD2Y88KIZH 
id 92984000 १४३६४००० ८३१६००० ३४८२५००० २२६३६२५० १२१८८७५० 
(Adventure 
Park) 
9 Della 
Adventure & WAADCD2Y88KIZH 
२७५६३००० ३६०४१००० १९०४६००० ८२६५०००० 4322400 २८९२७५०० 
Resort Pvt 
Ltd (Resort) 
a Mr.Nandku 
mar 
Shrikisanji 
QWABHPMY4<2 2 &C9ZE 
Malpani १८३४८ १७११९४ ९५३०७ २८४८४९ १८५१५२ ९९६९७ 
(Radhika 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 


९ 


M/s. 
Rustomjee 
Evershine 
Joint 
Venture 
(Yazoo Park) 


QUAAAARE CIM IZP 


२२५९०३५ 


१९३३५९८ 


१८९२९२१ 


६०८५५५४ 


३९५५६१० 


१२१७११० 


Balaji 
Amines Ltd 


QVAABCBIO88EIAZY 


५०५७००० 


७८५७००० 


६१३६००० 


१९०५०००० 


१२३८२५०० 


६६६७५०० 


i] १ 


M/s. Adlabs 
Entertainme 
nt Ltd 
(Theme 
Park) 


QWAAICARYO3P9Z4 


६३९९९११९ 


५६५४३१४०६२ 


३७९२८९१४ 


१५६२४२०९६५ 


१०१५६५७३६२ 


५४६८४७३३ 


१२ 


M/S. Adlabs 
Entertainme 
nt Ltd 

(Water Park) 


QWAAICARYO3P9Z4 


२६१२२००० 


३३१३१५९३ 


२६३४३६०६ 


८५५९७१९९ 


५५६३८१७९ 


२९९५६५९०२० 


१३ 


Mr. Jaysinh 
Shankarrao 
Mohite-Patil 
(Sayajiraje 
Park) 


QWABVPM8308K AZC 


3340000 


४९४०००० 


pe 


८२९०००० 


५३८८५०० 


२९०१५०० 


१४ 


Shree 
Naman 
Hotels Pvt 
Ltd. (Hotel 
Sofitel) 
(Other 
Benefit) 


QWVAAJCS98 4L9ZI 


११४२२९००० 


३४२०४००० 


१४८४२३३००० 


९६४८१४५० 


२९६८६६०० 


94 


Shraddha 
Resorts 
Pvt.Ltd. 


QVAANCS IV &8FIZQ 


३४२८००० 


५०५५००० 


४०२४००० 


१२५०७००० 


८१२९५५० 


४२७७४५० 


१६ 


Survase's 
Surya 
Motels Pvt 
Ltd. 


QVAADCUV~LVAIZY 


११६७००० 


१३२६००० 


१४५५००० 


३९४८००० 


२५६६२०० 


७८९६०० 


१७ 


M/s. 
Eastern 
International 
Hotels Ltd 
(Novotel 
Mumbai 
Juhu Beach) 


(TP-9888) 


RWAAACER8CLIZC 


४१९१९००० 


३३०८१००० 


- 


७५०००००० 


४८७५०००० 


२६२५०००० 


9¢ 


Bramha 
Corp Ltd 


QWAAFCBoORW3N 9Z1 


३०८६४६६९ 


४३१२२६८३ 


३४६४४४६७ 


१०८६३१८१९ 


७०६१०६८२ 


२१७२६३६४ 


नर 


मे. कामत 
हॉटेल्स (इ) 
लि.(जाधवगड 
हेरिटेज 
हॉटेल 
पुरंदर, पुणे) 


३०३६६९९ 


३०४३०८४ 


४८२३८३४ 


१०९०३६१७ 


a 0 


९२६८०७४ 


Total 


३५०९१०९५८ 


२२९५७३७८२७ 


१६५९३३३८० 


८१२५८२१६५ 


५६२१०९१०५६ 


२४६७३०५१३ 


2. 


वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 


दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. तसेच संदर्भ क्रमांक ४ येथील दिनांक ४/०३/२०२० 
च्या शासन निर्णयामधील तरतूदींचे पालन करण्यात यावे. तसेच संबंधित पर्यटन घटकांना रकमा 


अदा करण्यापूर्वी संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक ४/३/२०२० च्या शासन निर्णयामधीळल परिच्छेद ३ (३.१ 
ते ३.८) मधील तरतुदींचे पाळन करण्यात आळे आहे, याची खातरजमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 


३. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, पर्यटन संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील व जादा खर्चाप्रित्यर्थ जादा रक्‍कम उपलब्ध करुन दिली जाणार 
नाही. 

४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२०-२१ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, (०२) (०४) प्रसिध्दी (कार्यक्रम) (३४५२ 
१९३१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेली रककम आहरित करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्याकरीता मुख्य लेखाधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -आहरण व 
संवितरण अधिकारी» आणि सह संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
-नियंत्रण अधिकारी" घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम 
त्यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन संबंधितांना विहित पध्दतीव्दारे 
वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर 
करण्यात यावा. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, परिपत्रक, क्र. अर्थसं२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक १६/४/२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टामधीळ तपासणीसूचीतील 
बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आलेली आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- २२३/२१/व्यय-१५, दिनांक 
२३/०३/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०२१०३३०१४४६०७३७२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Ramesh Jayaram 
Kadam 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


. महालेखापाल, HERTS - 9, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 


९. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या नियंत्रण अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या ZD009Q या नियंत्रण सांकेतांकावर निधी वितरीत करण्याच्या 
विनंतीसह) 

१०.सर्व संबंधित पर्यटन प्रकल्पधारक. 

१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


